सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती व प्रतापगड 
जोडरस्ता इजिमा २३ हा रस्ता दर्जोन्नत करून 
प्रजिमा १७ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०२ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१०२/४३०३/२०१९, दि.१६/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील २ ग्रामीण मार्ग व १ इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
एकत्रितपणे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती तसेच प्रतापगड जोडरस्ता इजिमा २३ हा रस्ता 
दर्जोन्नत करून प्रजिमा १७ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत व समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली 


आहे. 


सदर प्रस्तावित रस्ते हे दळणवळणाच्या दृष्टीने व वाहतूक सुरक्षीत व जलद होण्यासाठी 
अत्यंत आवश्‍यक आहेत. सदर रस्त्यांवर पर्यटकांची व धार्मिक ठिकाणी येण्या-जाण्यासाठी 
भाविकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असल्याने वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सदर 
रस्त्यांचे महत्त्व विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांची मागणी विचारात घेऊन, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
खालील सस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०२ /नियोजन-२ 


साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा क्रमांक व 
क्रमांक लांबी लांबी नामाभिधान 
| ग्रामीण ०/०० ते ७/२०० 
प्रजिमा-२६ ते बुरडाणी- मार्ग-१११ ७.२० कि.मी. २२.२०० | प्रमुख जिल्हा 
कोट्रोशी बंदर-रेणोशी- (रवियो प्रमाणे कि.मी. मार्ग-११९ 
दोडाणी-उचाट रस्ता. रस्त्याची लांबी 
५.०० कि.मी.) 
ग्रामीण ०/०० ते १५/०० 
मार्ग-११९ १५ कि.मी. 
(रवियो प्रमाणे 
रस्त्याची लांबी 
५.०० कि.मी.) 
२.  । प्रजिमा-१७ ते चतूरबेट दाभे | इतर । ०/०० ते ९९/७४० ९९.७४० । प्रमुख जिल्हा 
दाभेघर Gt Bos अकल्पे | जिल्हा | ९९.७४० कि.मी. कि.मी.  ।मार्ग -१२० 
उचाट मेटशिंदी ते जिल्हा मार्ग-२६ 
हद्द रस्ता. 
३. इतर । ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. | लांबी -सदर रस्ता 
प्रतापगड जोडरस्ता. जिल्हा । ४.०० कि.मी. प्रजि.मा. १७ मध्ये 
मार्ग-२३ समाविष्ट केल्याने 
प्रतजि.मा.१७ची 
लांबी (५६.५००-- 
४.००) ६०.५०० 
कि.मी. इतकी 
होईल. 
नामाभिधान- 
प्रतापगड 
कुंभरोशी 
कळमगाव तापोळा 
अहिर रस्ता असे 
होईल. 
एकूण १२५.९४ 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०२ /नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२५.९४ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२८८३.८१ + १२५.९४) म्हणजेच ३००९.७५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १०३.७४ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२७६१.८३- १०३.७४०) म्हणजेच 
२६५८.०९ कि. मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.०० कि.मी. (रस्ते 
विकास योजनेप्रमाणे लांबी) ने घट होवून एकूण लांबी (६८७३.८३ -१०.००) म्हणजेच 
६८६३.८३ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२१११२४१२८६६१८ असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant reese 
Vinayakrao Patil ८८ ae 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी,सातारा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


AN 
~~ 


= 


S 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


